सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता सामुहिक 
पातळीवर ठोस वनरोपण (४४०६ ०४९२) 
लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : -२५ मार्च, २०२२ 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 

२) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ७.५.२०२१ 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.३१/२०२१-२२/५०, दिनांक ३१.५.२०२१. 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२९/५१, दिनांक १.६.२०२१. 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.१८/२०२१-२२/५९, दिनांक ४.६.२०२१ 

६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१८/२०२१-२२/७१, दिनांक १५.६.२०२१ 

७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१८/२०२१-२२/७८, दिनांक १८.६.२०२१ 

८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/चाबाप्र/प्र.क्र.१८/२०२१-२२/१०४, दिनांक २८.६.२०२१ 

९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 

qo) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/असं/प्र.क्र.०९/२०२१-२२/१७०,दि. ६.८.२०२१ 

११) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ५.०७.२०२१. 

१२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१. 

१३) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक २०.१०.२०२१. 

) 

) 


१४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२८.०१.२०२२. 

१५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.३१/५८८/२१-२२, दिनांक १७.०२.२०२२. 

१६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२९/५९२/२१-२२, दिनांक १७.०२.२०२२ 

१७) शासन निर्णय क्र. साववि-२०२१/प्र.क्र.१७ (भाग-१)/फ-११, दिनांक 24.02.2022. 

१८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२१-२२/६२४, दिनांक २.०३.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


१९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२१-२२/६६५, दिनांक ११.०३.२०२२ 

२०) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.१७.०३.२०२२. 

२१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२१-२२/६८७, दिनांक २३.०३.२०२२ 

२२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२१-२२/६८९, दिनांक २३.०३.२०२२ 

प्रस्तावना:- 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ करीता 
“सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम ( ४४०६ ०४९२ )" या योजनेंतर्गत रु. १०३८००.०० लक्ष इतका निधी 
(०२-मजूरी रु.६५७४६.९२ लक्ष + २१ पुरवठा व सामग्री- रु.३८०५३.०८ लक्ष) अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


अ. योजनेचे नाव सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पीय 
क्र. निधी (रु.लक्ष) 
०२- मजूरी २१- साहित्य एकूण 
| १_| वनीकरणाचा भरगच्व कार्यक्रम  । २४०६९.२० १३९३०.८० 5८०००.०० 
२ | महत्त्वाचे रस्त्यांच्या दुतर्फा ५०६.७२ २९३.२८ ८००.०० 
टेकड्यांचे हरितीकरण 
३ | महत्त्वाचे रस्ते/कालवे/रेल्वे ४११७१.०० २३८२९.०० ६५०००.०० 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 
एकूण ६५७४६.९२ ३८०५३.०८ १०३८००.०० 


२. सन २०२१-२२ करिता “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)” या योजनेंतर्गत 
अर्थसंकल्पित निधी, सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव याबाबत TUS खालील तक्त्यात दर्शविण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 

योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित सुधारित बांधील कामे नविन कामे । एकूण सादर 
निधी अंदाजपत्रक शासनास शासनास केलेले प्रस्ताव 
(१8 सादर केलेले सादर केलेले (४--५) 
प्रस्ताव प्रस्ताव 
॥.- १: -_ >.) २ ३ "ह... -  _-| षु & 

वनीकरणाचा ३८०००.०० ३०९०६.९६ | १९७०५.६० २८०६९.१८ ४७७७४.७८ 
भरगच्च कार्यक्रम 
महत्वाचे रस्ते/ ६५०००.०० ५२८६७.१७ | ५२१३१.०३ ११२२०.२८ ६३३५१.३१ 
कालवे/रेल्वे दुतर्फा 
वृक्ष लागवड 
महत्वाचे रस्त्यांच्या ८००.०० ६५०.६७ ४२५.५८ ३७२.३१ ७९७.८९ 
दुतर्फा टेकड्यांचे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


हरितीकरण 
एकूण १०३८००.०० | ८४४२४.८० |। ७२२६२.२१ ३९३३५.०२ १११९२३.९८ 


उपरोक्त योजनेंतर्गत या विभागामार्फत आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला निधी खालीलप्रमाणे आहे. 


(रू. लाखात) 
अ.क्र योजनेचे नाव शासन निर्णयांन्वये वितरित करण्यात आलेला निधी 
०२- मजूरी २१-पूरवठा व सामुग्री एकूण एकंदर 
दि. दि. दि. दि. दि. दि. दि. 
०७.०५.२१ ।५.०७.२१ (२०.१०.२१ | 24.02.22 ५.०७.२१ | २०.१०.२१ । 24.02.22 
ia वनीकरणाचा भरगच्च 
कार्यक्रम ३२८७.३४ | ९८६२.०४) १९७२४.०१ १६६८८.४१| ७६१०.६१| 9202.8 | २०४८.४३ 
२ महत्वाचे रस्ते/कालवे/ 
रेल्वे लाईन यांचे दुतर्फा वृक्ष 
लागवड करणे 
3 महत्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा 
असणाऱ्या टेकडयांचे हरितीकर 
एकूण | ४९५६१.७९ ११५६१.४४ ६११२३.२३ 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांनी संदर्भाधीन क्र. २२ येथील 
दि. २३.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६०४९२) योजनेंतर्गत 
वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम या योजनेकरिता आतापर्यंत शासन मंजूरी झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त 
विभागाच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार उर्वरित निधी वितरीत करण्याची विनंती केळी आहे. सबब, सदर 
योजनांतर्गत कामे करण्यासाठी उर्वरित निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र. २० येथील दि. १७.०३.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सुधारित अंदाजपत्रक 
प्रसिध्द केले असून त्यानुसार प्रस्तुत “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित रु.१०३८००.०० लक्ष निधीपैकी रु. ८४४२४.८० लक्ष निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता उपलब्ध करुन दिलेला आहे. या विभागाने सदर लेखाशिर्षाखाली एकूण रु. ६११२३.२३ लक्ष इतका 
निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधिन क्र. २,११,१३ व १७ येथील दि. ७.०५.२०२१, दि. ५.०७.२०२१, दि. २०.१०.२०२१ 
व दि. २५.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेली आहे. 
२. यास्तव सुधारित अंदाजानुसार रु. ८४४२४.८० लक्ष- रु. ६११२३.२३ लक्ष = रु. २३३०१.५७ लक्ष रकमेचा 
निधी उक्त लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्याची आवश्‍यकता आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), नागपूर यांनी संदर्भाधिन क्र. २२ येथील दि. २३.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
“सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मधील सुधारित 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


अंदाजपत्रकानुसार शिल्लक असलेल्या रु. २३३०१.९ लक्ष निधीपैकी ०२-मजूरी अंतर्गत रु. १५४२४.६९ लक्ष निधी 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर हे राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित 
कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या 
योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली 
असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर योजनेंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


५. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी सदर 
योजनेसाठी, सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र 
ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. या अटीच्या अधीन निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


७. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


८. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२). 
०२- मजूरी, २१ साहित्य व पुरवठा 


९ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ./८४/व्यय-१० दि. २३.०२.२०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१७/फ-११ 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥१४॥8॥899.9०५.॥॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१५०९०६९४१९ असा आहे. हा शासन निर्णण डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ०. 
RAVIKIRAN SABAJI meee 
G O V E KA R e7a3f1c7dec565527 IC, 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक) ( सर्वी /विभागीय वन अधिकारी (प्रा. / उप विभागीय वन अधिकारी oT.) 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र व व , , मुंबई व नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व,, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


